छत्रपती शिवाजी महाराज sete सन्मान योजना 
२०१७ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्‍त 
करण्यात आलेले श्री.साईनाथ कुलकर्णी, सेवानिवृत्त 
सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय मुंबई यांना मासिक 
पारिश्रमिकाची रक्‍कम मंजूर करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : सववि १०१७/प्र.क्र.२१८/आस्था-१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जून, २०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक संकीर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७/१२/२०१६ 
२) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग ,शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स दि.२८ जून,२०१७ 
3) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सववि १०१७/प्र.क्र.२१८/आस्था १, 
दिनांक १ मार्च २०१८ 


शासन आदेठा:- 


राज्य शासनाने सहकार पणन व वस्त्रोद्योग ,शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७/ प्र.क्र.१२७/२-स दि.२८ 
जून,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ 
ची अमंलबजावणी तातडीने व विहीत कालमर्यादेत करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावरील कामासाठी झासनाच्या 
सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले श्री.साईनाथ कुलकर्णी,सहायक कक्ष अधिकारी यांची, सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३ दिनांक १७/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार शासन 
आदेशा क्रमांक: सववि-१०१७/प्र.क्र.२१८/आस्था-१ दि.१ मार्च,२०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १७/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दिनांक १ मार्च,२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार कंत्राटी पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या श्री.साईनाथ कुलकर्णी,सहायक कक्ष अधिकारी यांची मासिक पारिश्रमिकाची व भत्त्याची रक्‍कम २५% 
भत्त्यासह खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. तपशीलवार परिगणना सोबतच्या परिशिष्ट”अ” मध्ये नमूद 
करण्यात आली आहे. 


अ.क्र | सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे नाव व पदनाम मासिक पारिश्रमिक भत्त्यांसह 
; a | 2 3 
१) | श्री. साईनाथ कुलकर्णी, (सेवानिवृत्त) सहायक कक्ष अधिकारी, रु.२८,१२५/- 
सहकार पणन J TAM AAT मुंबई. (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस हजार एकऱशो 
पंचवीस फक्‍त) 


४. उपरोक्त मासिक पारिश्रमिक सदर सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या करार पध्दतीने नियुक्‍त केलेल्या 
कालावधीसाठी लागू राहील. 

५. सदर करार कालावधीत उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा मासिक पारिश्रमिकाचा खर्च “मागणी क्रमांक 
व्ही २, २४३५, इतर कृषीविषयक कार्यक्रम ००,६० इतर 109 -शेतक-यांच्या कर्जमाफी योजना (००) (०१)” छत्रपती 
सन्मान योजना-२०१७ (राज्यस्तर) (२४३५ ००८२) दत्तमत या लेखाशिर्षाखाली १०- कंत्राटी सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन आदेड़ा HATH: सववि १०१७/प्र.क्र.२१८/आस्था-१ 


६. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०६१३१५४३०८२३०२ असा आहे. हा BAST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


(२ SGM SL K ww AN 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


vo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Sudin पणा णा 


Marketing Tax Department, 
talCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=20315cd32e197¢c2334676dbe 10919 


. 0b2334eddf7e75d09609003b4 14273673, 
aikwa aches 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा .राज्यपालांचे सचिव ,राजभवन ,मुंबई 

मा .मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 

मा .मुख्यसचिव यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय ,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सहकार) ,सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार ,पणन व वस््रोद्योग विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई / नागपूर 
ASTOR (ASTIN) ,महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

११) कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई(२ प्रती) 
१२) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३ 
१४) श्री. साईनाथ कुलकर्णी, सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी, मुंबई 

१५) अवर सचिव (श्री. आर. एस. शिंगटे), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) कार्यासन अधिकारी (२ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सामान्य प्रशासन विभाग (१३) ,मंत्रालय /मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: सववि १०१७/प्र.क्र.२१८/आस्था-१ 


शासन निर्णय क्रमांक सववि १०१७ / प्र.क्र.२१८/ आस्था १, दिनांक १३ जून, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट “अ 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १७/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, शेतक-यांच्या थकित 
कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या मासिक 


पारिश्रमिकाची व भत्त्याची परिगणना-- 


परिशिष्ट”अ 


करार पध्दतीने नियुक्त अधिकारी यांचे नाव व 
पदनाम 


HASTA कुलकर्णी, सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी, 
मंत्रालय मुंबई. 


निवृत्तीचा दिनांक दिनांक ३१/५/२०१६ 
निश्चित झालेले मूळ निवृत्तीवेतन रु. ११४७५ /- 
अंशराशीकृत मूल्य रु.४५९० /- 
करार पध्दतीने नियुक्तीचा दिनांक दिनांक १/३/२०१८ 


नियुक्तीच्या वेळी प्राप्त होणा-या निवृत्तीवेतनाची 
रक्‍्कम--महागाई भत्ता 


६८८५-- १५६०६ 
(मूळ निवृत्तीवेतनावरील 936% मार्च, २०१८ चा महागाई भत्ता 
= २२४९१/- 


मासिक पारिश्रमिकाची रक्‍कम 


रु. २२५००/- 
(STURT रूपांतरीत) 


निवास भत्ता, प्रवासभत्ता आणि दुरध्वनी भत्ता या 
सर्व भत्त्यांपोटी प्रतिमाह अनुज्ञेय TEA ( मासिक 
पारिश्रमिकाच्या २५%) 


(रु.२२५०० च्या २५%२> रु. ५६२५/- 
रु. ५६२५ /- 


एकूण मासिक वित्तलब्धी 


रु. २८,१२५/- 


(अक्षरी रुपये अठ्ठावीस हजार एकशे पंचवीस फक्त) 


(दिनांक ०१/ ०३ / २०१८ पासून अनुज्ञेय) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


